RNI No. MAHBIL/2009/31783 
Reg. No. MH/MR/South-322/2010-12 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग चार-अ 


वर्ष ३, अंक ७९] शुक्रवार, फेब्रुवारी ९७, २०१९२/माघ २८, शके ९१९३३२ [पृष्ठे ¥ 
किंमत : रुपये ९४.०० 


अस्राधारण क्रमांक ९८ 
प्राधिकृत प्रकाशन 


महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले (भाग एक, एक-अ आणि एक-ल 
यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त) नियम ब आदेश, 


qe विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक १७ फेब्रुवारी २०१२ 


अधिसूचना 


मोटार वाहन अधिनियम, eee. 
क्रमांक एमव्हीआर-१२११/प्र.क्र.१००४/परि-२.--- महाराष्ट्र मोटार वाहन नियम, 
१९८९ च्या नियम १३७ द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा आणि याबाबतीत 
त्यास समर्थ करणार्‍या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करुन महाराष्ट्र शासन याद्वारे खालील 
प्रदेश वा क्षेत्रामध्ये ऑटोरिक्षांवर इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल भाडे मिटर बसविण्यासाठी प्रारंभ 
करण्यासाठी तारखा विनिर्दिष्ट करीत आहे. 
(अ) मवीन ऑटोरिक्षांच्या वा परवान्यावरील बदली ऑटोरिक्षांच्या बाबतीत, संपूर्ण 
राज्यामध्ये दिनांक १ मार्च २०१२ पासून इलेक्ट्रॉनिक डिजीटल भाडे मिटर बसविणे 
(१) 
भाग चार-१८--१ 


२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-अ, फेब्रुवारी ९७, २०१२/माघ २८, शके १९३३ 


सक्तीचे राहिल, आणि 


(ब) सध्याच्या ऑटोरिक्षांच्या बाबतीत, खालील कोष्टकामधील स्तंभ (२) मध्ये 
नमूद केलेल्या प्रदेश वा क्षेत्रामध्ये त्या कोष्टकातील स्तंभ (३) मध्ये प्रत्येक नोंदीसमोर 
विनिर्दिष्ट केलेल्या तारखेपासून इलेक्ट्रॉनिक डिजीटल भाडे मीटर बसविण्यास प्रांरभ 
होईल, आणि अशा प्रारंभानंतर योग्यता प्रमाणपत्राच्या नुतनीकरणाची पुढील तारीख 
ही इलेक्ट्रॉनिक डिजीटल भाडे मीटर बसविण्यास अंतिम तारीख राहील. 


कोष्टक 
अ. क्र. प्रदेश वा क्षेत्र इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक डिजीटल 
डिजीटल आडे भाडे मीटर 
मीटर बसविण्या- बसविण्यासाठी 
साठी प्रारंभ अंतिम तारीख 
करण्याची तारीख 
१ मुंबई महानगर क्षेत्र विकास १ एप्रिल ज्या दिवशी योग्यता 
प्राधिकरणाचे क्षेत्र (ठाणे २०१२ प्रमाणपत्रांचे नुतनी- 
जिल्ह्यातील ग्रामीण क्षेत्र करण होईल ती तारीख. 
वगळून) 
२ पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड aa ज्या दिवशी योग्यता 
महानगरपालिकांचे क्षेत्र. २०१२ प्रमाणपत्रांचे नुतनी- 


३ वर उल्लेखिलेले क्षेत्र सोडून सर्व १ जुलै 
“a7? वर्ग are परिषदांचे क्षेत्र २०१२ 


करण होईल ती तारीख. 
ज्या दिवशी योग्यता 
प्रमाणपत्रांचे नुतनी- 
करण होईल ती तारीख, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


भि. रा. वाढवे, 


शासनाचे सह सचिव. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-अ, फेब्रुवारी १७, २०९२/दश २०८, शके ९९३३ ३ 


HOME DEPARTMENT 
Madam Kama Marg, Hutatma Rajguru Chwok, Iantralaya, 
Mumbai 400 032, dated the 17th Februsry 2612. 
NOTIFICATION 
Moror VEHICLES ACT, 1988. 

No. MVR. 1211/C.R.1004/TRA-2,—In pursuance of the powers 
conferred by rule 137 of the Maharashtra Motor Vehicles Rules, 
1989, and of all other powers enabling it in this behalf, the 
Government of Maharashtra hereby specifies the date of 


commencement of fitment of electronic digital fare meter to the 
auto rickshaws for the region or area as follows ला 


(i) in the case of the new auto rickshaws or ito rickshaws 
as replacement on permit, the fitment of elect. 0110 digital fare 
meters shall be mandatory with effect from the jst March 2012 
throughout the State; and 


(ii) in the case of the existing auto rickshaws, the commence 
ment of the fitment of electronic digital fare meter in thr: 
region or area mentioned in column (2) of the Tale below shall 
be with effect from the date specified against :ach entry in 
column (3) of the Table, and the last date tor the fitment of 
the electronic digital fare meter shall be the date of next 
renewal certificate of fitness after such commencement. 


TABLE 
Sr. Region or Area Date of Lavt date for 
No. commencement fitment of 
of fitment of electronic 
electronic digital fare 
digital fare meter. 
meter. 
1 Area of Mumbai Metro- 1st The date on which 
politan Region Develop- April the fitness certifi- 
ment Authroity (exclud- 2012 cate is renewed. 


ing the rural regions in 
Thane District). 


a महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग 'चार-अ, फेब्रुवारी १७, २०१२/माघ २८, शके १९३३ 


TABLE 
Sr. Region or Area Date of Last date for 
No. commencment fitment of 
of fitment of electronic 
electronic digital fare 
digital fare meter. 
meter. 

2 Area of Municipal Corpo- 1st The date on 
rations of Pune and May which the fitness 
Pimpri-Chinchwad. 2012 certificate is 

renewed. 

3 Area of all Municipal 1st The date on which 
Corporations other than July the fitness certifi- 
the area mentioned above 2012 cate is renewed. 


and area of all “A” Class 
Municipal Councils. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra, 


B. R, WADHAVE, 
Joint Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY 
SHRIFARSHURAM JAGANNATH GOSAVL PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJISUBHASH ROAD, 
MUMBAI 400004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATIONS, 
21-A, NETAJISUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANWNATH GOSAVI. 


